महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरिता 
अर्थसहाय्य/सहायक अनुदाने (वेतनेतर) वितरण 
(सन २०२३-२४) 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मजम-२०२४/प्र.क्र.२३/जल-३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थसं-३, 
दि. १२ एप्रिल, २०२३ व दि. ०४.०३.२०२४ 
२) व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ,औरंगाबाद यांचे पत्र 

क्र. ले-१/१३९, दि. २४.०१.२०२४. व दि. २६.०२.२०२४ 

प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरीता अर्थसहाय्य/सहायक अनुदाने (वेतनेतर) म्हणून सन २०२३-२४ 

या आर्थिक वर्षासाठी मागणी क्र.झेडएच-३, मुख्य लेखाज्ीर्ष २७०२ ९६५८, ३१ -सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
रु. १००.०० कोटी निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. दि. ०८.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये रु. 
१०.०० कोटी निधी महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद यांना वितरीत करण्यात आला आहे. सुधारित 
अंदाजापैकी ५०% मर्यादेत म्हणजेच रुपये ४०.०० कोटी (वितरीत निधी वगळता) निधी प्रशासकीय विभागांना 
वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर उपलब्ध झालेला निधी महामंडळाला वितरीत करण्याबाबत 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


निर्णय :- 

महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरिता अर्थसहाय/सहायक अनुदाने (वेतनेतर) स्वरुपात रुपये ४०.०० 
कोटी (अक्षरी रुपये चाळीस कोटी wad) इतका निधी वितरित करण्यासाठी याव्दारे, शासनाने मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त निधी कोषागारातून आहरित करुन व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, 
औरंगाबाद यांच्या नांवे वितरित करण्यासाठी प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, 
औरंगाबाद यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
३. यावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाच्या मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-झेडएच-३, 

प्रधान लेखाशिर्ष २७०२, 

मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च , 

१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील सहाय्य, 

(००) 

(०१) महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ 

(09)(09) महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाला अर्थसहाय्य सहायक अनुदाने 

(कार्यक्रम) (२७०२ ९६५८), 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
४. प्रस्तुत निधीच्या विनियोगासाठी वित्त विभागाच्या संदर्भीय परिपत्रकांमधील सूचनांचे अनुपालन 
करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्र. मजम-२०२४/प्र.क्र.२३/जल-३ 


५. प्रस्तुत वरिलप्रमाणे उपलब्ध होणाया निधीमधून महामंडळाच्या नियोजनानुसार भूसंपादनाच्या 
प्रकरणांचे दायित्व अदा करण्यात यावे याप्रमाणे भूसंपादनावार होणाया खर्चाच्या हिशोब करुन निधी शिल्लक 
रहात असल्यास तशी माहिती शासनास देण्यात यावी 


६. निधी वितरणासंदर्भात शासनाच्या निदेशांचे अनुपालन करण्यात आले नाही किंवा काही भंग 
झाल्यास व त्यामुळे भविष्यात काही तक्रारी किंवा न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी 
जबाबदारी ही व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य लेखा व लेखापरीक्षा अधिकारी (CAFO), महाराष्ट्र 
जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद यांची राहील. 


9. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३३०१५०५२३७१२६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SUNIL SAHEBRAO 
CHAVAN 


(सुनील चव्हाण ) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 


= 
ap 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद. 

अपर आयुक्त, मृद व जलसंधारण विभाग, प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे/ औरंगाबाद/नागपूर. 
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, (स्वी 

मुख्य लेखा व लेखापरीक्षा अधिकारी (CAFO), महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद 
महालेखापाल, ( लेखापरीक्षा / लेखाअनुज्ञेयता ), २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी / निवासी लेखापरीक्षा, नागपूर. 

वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, लेखाकोष भवन, औरंगाबाद. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 

नियोजन विभाग (का.१४३४), मंत्रालय, मुंबई 

१०. वित्त विभाग ( व्यय-१५) / साऊ /अर्थबळ/मंत्रालय, मुंबई 

११. कक्ष अधिकारी, कार्यासन क्रमांक जल-११, मृद व जलसंधारण विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती/कार्यासन जल-३. 


PREM 9८ ६० ८० >? 


प्रत अग्रेषित, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा. विरोधी पक्षनेता (विधान परिषद) विधानमंडळ, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 

मा. मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्षनेता (विधान सभा) विधानमंडळ, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 

५. स्थानिक लोकप्रतिनिधी (मार्फत संबंधित मृद व जलसंधारण उपविभागीय अभियंता). 
६. सचिव, मृद व जलसंधारण यांचे स्वीय सहायक. 

७. आयुक्त, मृद व जलसंधारण, महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद. 


oC 40 A -O 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


